राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०१९-२० या वर्षासाठी स्वयंनिर्वाहित रासेयो 
विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१९/प्र.क्र. ६५ /१९/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०02२. 
दिनांक: २८ मे, २०१९. 


वाचा : 
१) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली यांचे अ.झा. पत्र H.G-20099/9/2098-NSS, दिनांक: २२ एप्रिल, २०१९. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१० / (१३२ / २०१० ) / साशि-७, मंत्रालय, मुंबई- 
४०० ०३२, दिनांक: ९ डिसेंबर,२०१०. 
प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम आणि 


विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी संख्या मंजूर 


करण्यात येते. तथापि, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र शासनाने विद्यार्थी 


संख्येचे वाटप - अनुदानित ३,२७,७०० आणि स्वयंनिर्वाहित एकक ६५,५०० इतकी विद्यार्थी संख्या 


महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर केली असल्याने, विद्यापीठ/संस्थानिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०१९-२० च्या 


विद्यार्थी संख्या मंजूरीबाबत, नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० 


अशी विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ 


टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अशाप्रमाणे विभागणी करुन, 


अनुसूचित जातीसाठी ७,७२९ , अनुसूचित जमातीसाठी ६,१५७ व इतरांसाठी ५१,६१४ अशी एकूण 


नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० अशी विद्यार्थी संख्या मान्य 


करण्यात आली असून, विद्यापीठ व संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१९/प्र.क्र. ६५ /१९/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम fears 
eee स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
7 एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर सोय वक 
चि न । संख्या 
i? eel - ul 93,000 9,438 9,222 90,288 ६,५०० 
द्यापीठ, पु 
२ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ८,००० ९४४ ७५२ ६,३०४ ४,००० 
राष्ट्रसंत तुकडोजी 
३ | महाराज नागपूर ६,००० ७०८ ५६४ ४,७२८ 3,००० 
विद्यापीठ, नागपूर 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
४ | मराठवाडा विद्यापीठ, ६,००० ७०८ ५६४ ४,७२८ ३,००० 
औरंगाबाद 
ढु oe विद्यापीठ, hes a ee Hey ae 
ale 
स्वामी रामानंद तीर्थ 
६ | मराठवाडा विद्यापीठ, २,८०० ३३० २६४ २,२०६ १,४०० 
नांदेड 
संत गाडगेबाबा 
७ अमरावती विद्यापीठ, २,७०० ३१८ २५४ २,१२८ १,३५० 
अमरावती 
८ ae ay. विज्ञान २,००० २३६ १८८ १,५७६ १,००० 
arte, नाशिक 
यठावंतराव चव्हाण 
९ महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, | १,७०० २०१ १५९ १,३४० ८५० 
नाशिक 
संचालक, (माध्यमिक व 
वि ह oe माध्यमिक) न्य १,७०० २०१ १५९ १,३४० ८५० 
संचालनालय, पु 
(+ २ स्तर) 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
+ 1 होळकर सोलापूर १,६०० १८९ १५० १,२६१ ८०० 


विद्यापीठ, सोलापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१९/प्र.क्र. ६५ /१९/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र. विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
१२ | गोंडवाना विद्यापीठ १,५०० १७७ १४१ १,१८२ ७५० 
गडचिरोली 
संचालक, व्यवसाय 
१३ | शिक्षण व प्रशिक्षण १,३०० १५३ १२३ १,०२४ ६५० 
संचालनालय, मुंबई 
१४ ee na शिल १,२०० १४२ ११२ ९४६ ६०० 
संचालनालय, मुंबई 
कवयित्री बहिणाबाई 
१५ | चौधरी उत्तर महाराष्ट्र १,२०० १४२ ११२ ९४६ ६०० 
विद्यापीठ, जळगाव 
१६ age फुले कपि १,००० ११८ ९४ ७८८ ५०० 
विद्यापीठ, राहूरी 
१७ भारती विद्यापीठ १,००० ११८ ९४ ७८८ ५०० 
विश्वविद्यालय, पुणे न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
१८ | तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, १,००० ११८ ९४ ७८८ ५०० 
लोणेरे 
ga | डॉ.पंजाबराव देशमुख र ae me ies a 
कृषि विद्यापीठ, अकोला 
डा.बाळासाहेब सावंत 
२० | कोकण कृषी ५०० 48 ४७ ३९४ २५० 
विद्यापीठ,दापोली 
२१ ना DT ATE ४०० ४७ ३८ ३१५ २०० 
विद्यापीठ, मुंबई 
वसंतराव नाईक 
२२ | मराठवाडा कृषि ४०० ४७ ३८ ३१५ २०० 
विद्यापीठ, परभणी 
महाराष्ट्र Wald मत्स्य 
२३ | विज्ञान विद्यापीठ, रह २४ १९ १५७ | 
नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१९/प्र.क्र. ६५ /१९/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र. | विद्यापीठाचे नाव त 
स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर — 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ संस्कृत विश्वविद्यालय, =| oP R =| शि ७८ द्र 
रामटेक 
महात्मा गांधी 
२५ | आंतरराष्ट्रीय हिंदी ae oe = अ डि ° ७९ ae 
विश्वविद्यालय, वर्धा 
उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा 
२६ | संस्थान (अभिमत (ने लड R 8 ७९ yo 
विद्यापीठ), पुणे 
कृष्णा इन्स्टिटयुट ऑफ 
२७ | मेडीकल सायन्स कॉलेज | २०० २४ av १५८ | 
(अभिमत विद्यापीठ), 
कराड 
२८ | डी.वाय.पाटील अभिमत | a6 १२ ९ ७९ Yo 
विद्यापीठ, नवी मुंबई 
२९ | डी.वाय.पाटील अभिमत he ४७ ३८ ३१५ २०० 
विद्यापीठ,कोल्हापूर 
प्रवरा वैद्यकीय 
२० | महाविद्यालय (अभिमत ५०० ५९ ४७ ३९४ २५० 
विद्यापीठ), अहमदनगर 
३१ | टिळक महाराष्ट्र अभिमत | १,००० ११८ ९४ ७८८ पेव 
विद्यापीठ, पुणे 
३२ | संजय घोडावत ahs ३५ दर am a 
विद्यापीठ, कोल्हापूर 
एमजीएम आरोग्य विज्ञान 
२२ संस्था (अभिमत ५०० 48 ४७ ३९४ २५० 
विद्यापीठ), नवी मुंबई 
३४ | संदिप विद्यापीठ,नाशिक Lee | १२ ९ ७९ ५० 
एकूण ६५,५०० ७,७२९ ६,१५७ ५१,६१४ ३२,७५० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१९/प्र.क्र. ६५ /१९/साशि-७ 


तथापि, सदर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे, या विद्यार्थी संख्येस केंद्र 
शासन अथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होणार नाही. या संदर्भात 
राज्य शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१०/(१३२/२०१०)/साशि-७, मंत्रालय, मुंबई- 
४०००३२, दिनांक ९ डिसेंबर,२०१० या झासन निर्णयाचा आधार घ्यावा. या विद्यार्थी संख्येसाठी 
विद्यापीठांकडे जमा होणाऱ्या शुल्कातून विद्यापीठांनी आपल्या स्तरावर अनुदानाचे वाटप करावयाचे 
आहे. (राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणार नाही.) विद्यापीठांनी वर्षअखेरीस 
स्वयंनिर्वाहित एककाचे स्वतंत्र लेखे शासनास सादर करावेत. 
विद्यापीठ/संस्थांनी वरीलप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या 
संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून घेवू नये. तसेच सन २०१९-२० या वर्षासाठी 
प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार संबंधितांना वाटप करावे. 
प्रत्येक विद्यापीठ/संस्थांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न असलेल्या सर्व 
महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन, त्याची प्रत शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात 
नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत कळवावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१५१८२५०५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
Atul Hansraj 


6203825, 
serialNumber=6d891625fcc94630c100902f1322ae39cead880799263a1a29663 
a 1 n e 291 04afe30b, cn=Atul Hansraj Salunke 
Date: 2019.05.28 15:25:04 +05'30' 


(डॉ. अतुल साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ fears कार्य अधिकारी. 


प्रत-१) उप सचिव, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली, 
२) क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय केंद्र, पुणे, 
३) कुलसचिव, सर्व विद्यापीठे, 
४) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे, 
५) संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे (-२ स्तर), 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, da शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

८) कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 

९) नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

qo) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


